RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ७८ ] 


बुधवार , जुलै १७, २०१९ / आषाढ २६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १७० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम . 

क्रमांक सीआरसी . ०४१३ / ४६६/ प्र.क्र . ८७/ कार्यासन ११. - महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम , १८६९ ( १८६९ चा १४ ) याच्या कलम 
१४ व १ ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि 
याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या अधिसूचना, जेथवर अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, कर्जत व जामखेड या महसूल तालुक्यांशी संबंधित असतील 
तेथवर , त्या सर्व अधिसूचनांमध्ये अंशतः फेरबदल करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे असा निदेश देत आहेत की , दिनांक १४ जुलै २०१ ९ पासून ; 

( क ) श्रीगोंदा येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय असेल आणि जिल्हा न्यायाधीश -१ श्रीगोंदा हे उक्त न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी 


. 


असतील ; 


( ख ) उक्त न्यायालयाच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमा ह्या अहमदनगर जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ आणि 
कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा, तसेच दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर कर्जत आणि जामखेड मधील महसुली तालुक्यांच्या क्षेत्राशी समव्यापी असतील 
आणि त्या स्थानिक सीमामध्ये, त्या महसुली तालुक्यांना मिळून बनलेल्या क्षेत्रांचा समावेश असेल ; आणि 

( ग ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ अन्वये प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे निहित केलेले असतील असे अधिकार वगळता 
आणि त्यांना योग्य वाटतील अशी प्रकरणे जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे सोपवण्याचा अथवा ती स्वतःकडे घेण्याचा अथवा एखाद्या सक्षम 
अधिकारिता असणाऱ्या दुसऱ्या न्यायालयाकडे सोपवण्याचा त्यांचा अधिकार वगळता, इतर सर्व अधिकार हे , उक्त जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
श्रीगोंदा कडे निहित होतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


यो . ही . आमेटा, 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१७०-१ 


r 


R 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १७, २०१ ९ / आषाढ २६ , शके १९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th July 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT. 


No. CRC . 0413 /466 / C.R . 87 /Desk 11. - In exercise of the powers conferred by sections 14 and 
19 of the Maharashtra Civil Courts Act (XIV of 1869) and of all other powers enabling it in this 
behalf , and in modification of all earlier notification issued in this behalf, in so far as they relates 
to the revenue talukas of Shrigonda , Karjat and Jamkhed in Ahmednagar District, the Government 
of Maharashtra hereby directs that with effect from the 14th July 2019 . 

(a ) there shall be a Court of Additional District Judge at Shrigonda and the said Court 
shall be presided over by the District Judge - 1, Shrigonda ; 

(b ) the local limits of the ordinary jurisdiction shall be co -extensive with the existing 
jurisdiction of the Court of Civil Judge, Senior Division and Junior Division , Shrigonda and 
the Court of Civil Judge Junior Division , Karjat and Jamkhed , comprising the revenue talukas 
of Shrigonda , Karjat and Jamkhed in Ahmednagar District ; 

(c) all the powers of the Principal District Judge , Ahmednagar shall vest in the said 
District Judge - 1, Shrigonda except those vested in the Principal District Judge under Section 
9 of the said Act and his power to assign to District Judges at Ahmednagar or withdraw unto 
himself or to assign to another Court of competent jurisdiction , such matters as he thinks fit. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. H. AMETA , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १७, २०१९/ आषाढ २६, शके १ ९ ४१ 


विधि व न्याय विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१ ९ 

अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 


क्रमांक सीआरसी. ०४१३ / ४६६ / प्र.क्र . ८७ / कार्यासन ११. – फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ (१ ९ ७४ चा २ ) महाराष्ट्र राज्याला लागू 
असताना, त्याच्या कलम ७ चे पोट - कलम ( १) तसेच कलम ९ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व शासकीय अधिसूचना जेथवर अहमदनगर जिल्ह्यातील 
श्रीगोंदा, कर्जत व जामखेड या महसुली तालुक्यांशी संबंधित असतील तेथवर, त्या सर्व अधिसूचनामध्ये अंशतः फेरबदल करून, महाराष्ट्र शासन, 
मुंबई येथील उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करून याद्वारे , दिनांक १४ जुलै २०१९ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, कर्जत व जामखेड 
या महसूल तालुक्याकरिता सत्र विभाग तसेच श्रीगोंदा येथे सत्र न्यायालय निर्माण करीत आहे आणि उक्त सत्र विभागांच्या सीमांच्या आत 
उद्भवणाऱ्या प्रकरणांची न्यायचौकशी करण्यासाठी श्रीगोंदा येथील सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हे पीठासीन अधिकारी असतील 
तसेच सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर हे श्रीगोंदा सत्र न्यायालयाचे देखील सत्र न्यायाधीश असतील आणि त्यांना योग्य वाटतील अशी कोणतीही 
प्रकरणे, उक्त सत्र विभागातील प्रकरणे स्वतःकडे घेण्याचा अथवा सक्षम अधिकारिता असणाऱ्या दुसऱ्या कोणत्याही न्यायालयाकडे सोपवण्याचा 
किंवा त्यांना श्रीगोंदा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्याकडे सोपवण्याचा अधिकार असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


यो . ही . आमेटा, 


शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १७, २०१ ९ / आषाढ २६ , शके १९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032, dated the 9th July 2019 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973. 


No. CRC . 0413 /466 /C.R . 87/Desk 11. — In exercise of the powers conferred by sections 7 read 
with sub -section ( 1 ) of section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application 
to the State of Maharashtra and of all other powers enabling it in this behalf and in modification 
of earlier notification issued in this behalf, in so far as they relate to the revenue talukas of 
Shrigonda , Karjat and Jamkhed in Ahmednagar District , the Government of Maharashtra , after 
consultation with the High Court of Judicature at Bombay , hereby creates, with effect from the 
14th July 2019, as Sessions Division for the revenue talukas of Shrigonda, Karjat and Jamkhed in 
Ahmednagar District and establishes a Court of Sessions at Shrigonda, to be presided over by the 
Additional Sessions Judge, for trial of cases arising within the limits of the said Sessions Division . 
The Sessions Judge, Ahmednagar shall also be the Sessions Judge for the Shrigonda Sessions 
Division and shall have the powers to withdraw unto himself or to assign to any other Court of 
competent jurisdiction , the cases from the said Sessions Division or to assign unto the Additional 
Sessions Judge at Shrigonda , any such cases as he thinks fit. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. H. AMETA , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


